उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ संवर्गातील अधिका-यांच्या विनंती 
बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.९४/उद्योग-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २२ जून,२०२३. 


वाचा- 
१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
2) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेशा क्रमांकः टीआरएन-२०२२/६७५/प्र.क्र.१४२ 
/उद्योग-३, दि.१६.०३.२०२३. 
3) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७७/उद्योग-३, 
दि.२५.०५.२०२३. 
४ उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्रमांकः उसं/आस्था/रापअ/अ.उ.अ./सर्वसाधा-विनंती बदली 
/२१९३/ए-६६२६, दि.०३.०५२०२३, 
शासन आदेशा- 
उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ संवर्गातील खाली नमूद अधिका-यांची विनंती 
बदली करण्यात येत आहे. 
अ.क्र अधिका-यांचे नाव व | सध्याचे कार्यरत | विनंती बदलीनंतर शेरा 
पदनाम ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 

a . श्री. के.जी.डेकाटे मुंबई प्राधिकरण | विभागीय कार्यालय, | श्री.स.सं.सुरवसे यांच्या 
उद्योग सहसंचालक  । विभाग, मुंबई पुणे बदलीने रिक्त 

झालेल्या पदावर. 

२. श्री.शै.गि.राजपुत विभागीय विभागीय कार्यालय, | श्री.के.जी.डेकाटे 
उद्योग सहसंचालक । कार्यालय, नाशिक | पुणे यांच्या सेवानिवृत्ती 

नंतर रिक्‍त होणा-या 
पदावर. 

३. श्रीमती वृ.बा. सोने जिल्हा उद्योग | जिल्हा उद्योग केद्र, | श्री. प्र.द. रेंदाळकर 
अधिक्षकीय उद्योग | केंद्र, पालघर पुणे यांच्या पदोन्नतीमुळे 
अधिकारी रिक्त होणा-या 

पदावर. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.९४/उद्योग-३ 


8. श्री.अ.ता.पाटील जिल्हा उद्योग | जिल्हा उद्योग केद्र, | श्री.स.ज्ञा.शेळके यांच्या 
अधिक्षकीय उद्योग | he, ठाणे कोल्हापूर बदलीने रिक्त 
अधिकारी झालेल्या पदावर. 

प. श्री. संदिप रोकडे, | जिल्हा उद्योग | मुख्यालय, मुंबई रिक्‍त पदावर 
अधिक्षकीय उद्योग केंद्र, छत्रपती 
अधिकारी संभाजीनगर 

६. श्रीमती वि.ध.कुलकर्णी | जिल्हा उद्योग | जिल्हा उद्योग केंद्र, श्री. सं.स.गवळी यांच्या 
उद्योग उपसंचालक | केंद्र, रत्नागिरी । सांगली पदोन्नतीमुळे रिक्‍त 
(तांत्रिक) होणा-या पदावर. 

छ. श्री. सं. धा. बांगर मुख्यालय, मुंबई | विभागीय कार्यालय, | श्रीमती ए.व्ही. कोठारी 
उद्योगे उपसंचाळक पुणे यांच्या बदलीने रिक्‍त 
(तांत्रिक) झाळेल्या पदावर. 

२. उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र. १, ४,५ व ७ येथील नमूद अधिका-यांना या आदेशाद्वारे एकतफी 


कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी बदलीनंतरच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व त्याबाबतचा 


अहवाल विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. तर उपरोक्त तक्त्यातील 


अ.क्र. २,३ व ६ येथील नमूद अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीनंतरच्या ठिकाणी सदर पद Raa 


झाल्यानंतर रुजु व्हावे. 


३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" Helles कलम ४(५) व कलम ६ मधील तरतूदीन्वये सक्षम 


प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदर बदली करण्यात येत आहे. 


४. तसेच, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथील मुळ अर्ज क्र. ३१९ /2023 मध्ये 


दि.०३.०५.२०२३ रोजीच्या प्राप्त आदेशानुसार उपरोक्‍त संदर्भ क्र. 2 येथील शासन आदेश या 


आदेशाद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधीमार्फत अथवा अन्य 


मार्गाने बदली रद्द करण्याबाबत किंवा अन्यत्र बदली करण्याबाबत दबाव आणल्यास, सदर कृती 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ व २३ चा भंग करणारी असल्याने संबंधित 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२२३/प्र.क्र.९४/उद्योग-२ 


अधिकारी शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरतील, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. तसेच उपरोक्त 


नमूद अधिका-यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार केली जात असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी , प्रवास 


भत्ता व तद्‌नुषंगिक लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. 


६. सदर शासन es महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२२१८४३२६०११० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHASHANK 
TUKARAM 
CHAVAN 


(ठाशांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 

३. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई 

४. सर्व उद्योग सहसंचालक, मुख्यालय व विभागीय कार्यालय 

५. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र,पालघर/पुणे/ठाणे/कोल्हापूर/रत्नागिरी/सांगली 
६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. संबंधित अधिकारी (विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांच्या मार्फत) 

१०.निवडनस्ती/उद्योग-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


